सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षासाठी 
धर्मादाय संस्थांना धर्मादाय देणगीचे 
वाटप करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०६१४/प्रक्र.५६/विज्ा-९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: 39 APA, २०१५ 
वाचा : 


१) शासन निर्णय क्रमांकः गृह विभाग, क्र.आरएसी-२५/२०००/सीआर-४१/सेकपी-१, 
दिनांक २३.एप्रिल,२००२ 


२) शासन निर्णय क्रमांकः क्र.आरएसी-०६१४/प्रक्र.५६/विजा-९ दि.६.९.२०१४ 
शासन निर्णय: 
गृह विभागाअंतर्गत धर्मादाय प्रयोजनार्थ आयोजित केलेल्या अडवझशरर्यतीमधुन प्राप्त होणारा कर 


राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा होतो. शासनास प्राप्त होणाऱ्या सदर उत्पन्नाच्या अनुषंगाने धर्मादाय 
प्रयोजनासाठी देणग्या देण्याकरिता २०१४-१५ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये 


रु.१,००,००,०००/-(रुपये एक कोटी फक्त) इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीमधुन मा. 


मंत्री (गृह) यांनी २९ धर्मादाय संस्था/व्यक्‍ती यांना रु. ५९,९८,०००/- (रुपये एकोणसाठ लाख अठयांनव 


हजार फक्‍त ) इतकी रक्कम संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक ६.९.२०१४ च्या शासन निणर्यान्वये खर्च 


करण्यात आलेली असून, रु.४०,०२,०००/- (अक्षरी रुपये चाळीस लाख दोन हजार फक्त) इतकी 


रक्‍कम शिल्लक आहे. शासन याद्वारे रु.४०,०२,०००/- (अक्षरी रुपये चाळीस लाख दोन हजार फक्त) 


इतक्या शिल्लक तरतूदीमधून सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या एकुण २५ संस्थांना/व्यक्‍ती यांना 


रु.४०,०२,०००/- (अक्षरी रुपये चाळीस GI दोन हजार फक्त) एवढी रक्‍कम धर्मादाय प्रयोजनार्थ 


देणगी म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे. 
२. संबंधित संस्थेने केलेल्या अर्जाप्रमाणे, त्यांनी ज्या प्रयोजनार्थ निधीची मागणी केली आहे 
त्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात येत आहे हा निधी त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करावा. तसेच 


खर्चाच्या अनुषंगाने * सनदी लेखापाल “ (Chartred Accountant) यांनी प्रमाणित केलेले उपयोगिता 


प्रमाणपत्र निधी प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत शासनास सादर करावे. संबंधित 


नोंदणीकृत संस्थांनी नियमानुसार संस्थेचे लेखापरिक्षण करावे. 


३. कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग (विशेष) हे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून राहतील 


आणि उप सचिव, गृह विभाग (विशेष) हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०६१४/प्रक्र.५६/विशा-९ 


षु . 


याबाबीवर होणारा खर्च मागणी क्र.बी-०६, मुख्यळेखाशीर्ष “२२५०-इतर सामाजिक सेवा “ (00) 


१०१- धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या, (००) (००) (०३) धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या-संस्थांना देणग्या 


(२२५० ०२२ ८), ५० इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाळी २०१४-१५ या आर्थीक वर्षाकरिता मंजूर केलेल्या 


अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


&. 


प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौ.संदर्भ क्र.-२२३/व्यय-८ दि.३१.३.२०१५ अन्वये 


मिळालेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०४०७१६३७५३८२२९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sanjay Dattatraya 
° Perke 
S a nj a y DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Section Officer, postalCode=400032, 


D a tt a Tt ra ya P e r ke sao ill cn=Sanjay Dattatraya 


Date: 2015.04.09 17:34:04 +05'30' 


(संजय. द. पेरके) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (गृह) शहरे/ग्रामिण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

प्रधान सचिव, (अ.व सु.) गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

सचिव विशेष, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई 


. सर्व जिल्हाधिकारी 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र (१), (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 


१०. वित्त विभाग, व्यय-८/अर्थ-११, मंत्रालय, मुंबई. 
११. सर्व सह/उप सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. सर्व संबंधित धर्मादाय संस्था 

१३. निवड नस्ती, विशा-९, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या धर्मादाय देणगीचे वाटप 


करण्याबाबत शासन निर्णय क्र.आरएसी-०६१४/प्र.क्र.५६/विजा-९ दिनांक ३१ मार्च २०१५ चे 


सहपत्र. 

अनु. Te नाव शिश मंजूर 

क्र रक्‍कम 

दिं श्री जगदंबा सामाजिक ग्रामिण fe शिक्षण संगणक प्रशिक्षण । २००००० 
प्रसारक मंडळ, शिवाजीनगर,थर्मळ रोड, परळी- 
वैजनाथ, जि. बीड 

२ स्व. ब नागरे निक वाचनालय, पागोरी । संगणक प्रशिक्षण  । १००००० 
पिंपळगांव ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर-४१४१०२ 

३ भारत माता प्रतिष्ठान,पागोरी पिपळगाव ता. पाथर्डी, | संगणक प्रशिक्षण  । १००००० 
पागोरी पिपंळगांव, जि. अहमदनगर 

४ चेतना एम्पॉवरमेट फाऊंडेशन, विवेक रांदड,सचिव | उच्च शिक्षणासाठी | १५०००० 
चेतना एम्पॉवरमेंट फाऊंडेशन, प्लॉट नं. ७२, महाजन 
कॉलनी, औरंगाबाद 

५ कुंदन निक वाचनालय, रामगड, कामठी ता. । वाचनालयासाठी २००००० 
जि. नागपूर 

६ प्रतिभा महिला मंडळ, मु.पो. णे खुर्द ता. संगणक प्रशिक्षण । १५०००० 
शेवगांव, जि. अहमदनगर, 

७ णोदय बहु. ग्रामिण व शहरी विकास संस्था, संगणक प्रशिक्षण  । २००००० 
वरखेड, मु.पो. वरखेड पो. हादगाव ता. पाथरी जि. 
परभणी 

८ भारतीय बहु. नारी विकास मंच, मु.शेरी (बु.), त. संगणक प्रशिक्षण  । १५०००० 
आष्टी, जि. बीड 

९ श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सार्वजनिक वाचनालय, | सामाजिक कार्य २००००० 
शिवपूर, ता. शिरुरआनंतपाळ, जि. लातूर-४१३५२४ 

| o | विदर्भ विकास बहु. संस्था, प्रथमेश अपार्टमेट द्वारका । संगणक प्रशिक्षण  । १००००० 
नगरी शास्त्री नगर, अकोला-४४४००१ 

a १ | Pa गोराबा जनहित उन्नती सेवाभावी संस्था, संगणक प्रशिक्षण  । २००००० 


मु.कोठी, पो. आंतरवाली टेंभी, ता. घणसावंगी, जि. 
जालना 


प्रतिष्ठान, थेरगांब, ता. कर्जत , जि. अहमदनगर 


१२ । संभाजी राजे ग्रामिण विकास बहु. सेवाभावी संस्थाव । संगणक प्रशिक्षण । २००००० 
शिक्षण क्रिडा मंडळ, तळणी, ता. मंठा, जि. जालना 

१३ बापुजी सेवाभावी संस्था, राजश्री बिल्डींग, ३-पवन य॒ व शैक्षणिक | २००००० 
नगर, मालेगांव रोड, तरोडा (खुर्द) ता. जि. नांदेड सेवा 

१४ | पुण्यश हिल्यादेवी होळकर संस्कारमय संगणक प्रशिक्षण  । १५०००० 


१५ | ग्रामसमृध्दी एज्युकेशन अन्ड सोशल वेलफेअर प्रत्येक गावातील  । २००००० 
सोसायटी, बालाजी प्लाट, अमरावती, जि. अमरावती | तरुणांना रोजगार 
उपलब्ध करणे या 
संकल्पनेवर काम 
करण्यासाठी 
जिल्हयाचा सव्हे 
करण्याच्या खर्चा 
साठी 
१६ मोहर बहुउद्देशीय महिला मंडळ, खडकपुरा, मोप १५०००० 
उस्मानाबाद, जि.उस्मानाबाद-४१३५०१ वाचनाकरीता 
पुस्तके 
१७ । उन्नती सार्वजनिक वाचनालय, शिवाजी नगर, वार्ड । इमारत बांधकाम A | २००००० 
4.2, शेगांव, जि. बुलडाणा पुस्तके खरेदी 
१८ | जय कमळजा माता बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, संगणक संच खरेदी | १००००० 
दे.वायसा, ता. लोणार जि. बुलडाणा 
१९ । के. भिमराव नाईक बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, संगणक प्रशिक्षण | २००००० 
वाघोडा तांडा, ता.मंठा, जि.जालना 
२० _। ज्ञानेश्‍वरी सांस्कृतिक कला क्रिडा मंडळ, मु.पो.वळण, | संगणक प्रशिक्षण | १५०००० 
ता.राहुरी, जि.अहमदनगर 
२१ । आदर्श ग्राम विकास बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, संगणक प्रशिक्षण | १००००० 
उदातांडा ता.कंधार जि.नांदेड 
२२ | जाणता राजा युवक क्रिडा मंडळ व व्यायामशाळा, संगणक प्रशिक्षण  । १५०००० 
नामलगांव फाटा ता.जि.बीड 
23 श्री वारणा शिक्षण संस्था, ऐतवडे खुद ता. वाळवा,जि. | सभागृह बांधकाम । २००००० 
सांगली 
२४ श्रीराम सार्वजनिक वाचनालय करवडी, साहित्य खरेदी ५२००० 
मु.पो. करवडी, ता. कराड, जि. सातारा करिता 
२५ । अहमदनगर जिल्हा तालिम संघ, wg पहिलवान कुस्ती स्पर्धेसाठी २००००० 
तालिम, सर्जेपूरा, अहमदनगर-४१४००१ 
एकुण रक्‍कम चाळीस OS दोन हजार फक्त ४००२००० 
Sanjay कण 
Dattatraya ee भा 
Perke Date: 20150409 173435 +0530 
(संजय द. पेरके) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


